महाराष्ट्र शासन 


क्र. संकीर्ण1-२०१८/प्र.क्र.२५२/मशि-५ 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 

मंत्रालय विस्तार भवन, 

मुंबई -३२. 

दिनांक :- २१ नोव्हेंबर, २०१९ 


विषय:- डॉ. विनय दिप, सहयोगी प्राध्यापक (इंग्रजी) यांची अहमदनगर महाविद्यालय, 
अहमदनगर येथे यांच्या राज्यशासनाच्या स्वायत्त संस्थेत केलेल्या अर्हताकारी सेवा व निवृत्तीवेतन 
दायित्व केंद्रशासनाच्या वर्ग करणेबाबत.. 


वाचा :- १) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक पीईएन १०९२/प्रक्रर२9/सेवा-४,दि. १९.७.१९९३. 

२) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक सेनिवे १०९४/प्रक्र१०६/सेवा-४,दि. १२.३.१९९७. 

3) उच्च शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्रमांक युएनआय/२०१८/ 
पेन्हान विनय दिप साफुपुवि/विशि-१/९३९९ दिनांक २१.८.२०१९. 

४) उच्च शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्रमांक युएनआय/२०१८/ 
प्रो-रेटा/पेन्हान-विनय दिप/साफुपुवि/विशि-१/१३४६६ दि.०३.१०.२०१९. 

५) महालेखापाल कार्यालय, मुंबई यांचे क्रमांक PRL/Ch-9/UOR/ 
६०८६६१८४/६०३५९६२ Dated 09 Aug २०१९. 


ज्ञापन:- 

मा. महालेखापाल, मुंबई यांचे अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ?१८/७॥-१/(॥०१/६०८६६१८४/६०३५९६२ 
Dated 09 Aug २०१९ च्या अनुषंगाने मला असे कळविण्याचे आदेश आहेत की, डॉ. विनय दिप, सहयोगी 
प्राध्यापक (इंग्रजी), वित्त विभागाच्या दिनांक २५.५.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये राज्याची स्वायत्त संस्था म्हणून 
घोषित अहमदनगर महाविद्यालय, अहमदनगर या महाविद्यालयातून विहीत मार्गान राज्यातील नियमित सेवेतून 
राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी, खडकवासला, पुणे या केंद्र शासनांतर्गत संस्थेच्या सेवेत रूजू झाल्याने त्यांची दिनांक 
२५.७.१९९१ ते दिनांक ३१.०१.२००७ या कालावधीत राज्य स्वायत्त संस्थेत केलेली एकूण १५ वर्षे ०६ महिने ०७ 
दिवस इतकी अर्हताकारी सेवा व सेवानिवृत्ती दायित्व केंद्र शासनास खालीलप्रमाणे वर्ग करण्यास शासन मान्यता 
देण्यात येत आहेः- 


अ) निवृत्तीवेतनाचा भांडवल मूल्या - रू. १२,२४,५३२/- 
(capitalized value of pension) 

आ) सेवानिवृत्ती उपदान (Gratuity) र रू. ०३,७०,४५०/- 
ष्कूण ~ रू १५,९४,९८२/- 


२. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्रमांक २ येथेत नमूद केलेल्या दिनांक १२.३.१९९७ च्या शासन निर्णयातील 
परिच्छेद-४ व ७ मध्ये नमूद केल्यानुसार रकमा प्रदान करण्यात येतील. विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, पुणे 
विभाग, पुणे हे महाराष्ट्र कोषागार नियम मधील फॉर्म नं ३५ किंवा ३७ मध्ये कोषागार अधिकारी, पुणे यांच्याकडे 
देयक सादर करण्यासाठी व राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी, खडकवासला, पुणे या संस्थेस धनादेश देण्यासाठी 
जबाबदार राहतील. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.२५२/मशि-५ 


३. सदर झासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९११२११६२५०२८७०८ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by VINOD VASANT DALVI 
ण iaharashi 


$b62a8b2276708ad19d0236d916621b12266f821ce 
100032, 


(वि. व. दळवी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१. संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२. विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, मुंबई विभाग,मुंबई. 
३. संचालक, शासकीय न्यासहाय्यक विज्ञान संस्था, मुंबई. 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
५. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
जिल्हा कोषाधिकारी, पुणे 
डॉ. विनय दिप, सहयोगी प्राध्यापक (इंग्रजी), अहमदनगर महाविद्यालय, अहमदनगर 
प्रबंधक, राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी, खडकवासला, पुणे 
निवडनस्ती/मशि-५. 


on SG © 


पृष्ठ २ पैकी 2 


